मौजे निवघा बाजार, ता.हदगांव, जि.नांदेड येथे 
विशेष बाब म्हणून खाटांचे ३०ग्रामीण रुग्णालय 
मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना-२०२३/ प्र.क्र.२८४/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक: ०५ डिसेंबर, २०२३. 
वाचा:- 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र.आसेआ/कक्ष ३/टे- 
२/न.क्र.१०८२६/प्रसाअ/९७०२ दिनांक ३०.०८.२०२३. 
प्रस्तावना:- 
निवघा बाजार, ता.हदगाव,जिल्हा नांदेड येथे ग्रामीण रुग्णालय मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 
मौजे निवघा बाजार ता.हदगाव, जिल्हा नांदेड येथे विशेष बाब म्हणून ३० खाटांचे ग्रामीण रग्णालय 
मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०४१६०७१०००१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by NEELAM GIRISH SANGWAI 
ल, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
RTMENT, 
-dfadbff90 1fbbbfasc 
2, st=Maharasht 


NEELAM GIRISH = 
SANGWAI =n aes cia 
(नीलम संगवई ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

महालेखापाल १/ 2, महाराष्ट्र(लेखा व लेखापरीक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

सहाय्यक संचालक ( लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

जिल्हा डाल्यचिकित्सक, जिल्हा, नांदेड. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि 


LC 0०0८-८७ A  -0 


“0 (२ SG  -€ 


